“लोणार सरोवर विकास” आराखडयाकरिता 
नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.9७०/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२. 
दिनांक: ७ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : झासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४ /फ-९. 
दिनांक : २७ जुले, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
लोणार सरोवर विकास आराखडयास महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय २७ जुले, २०२२ अन्वये 


(अंदाजित रक्‍कम रु.३६९७८.७७ लक्ष ) मान्यता देण्यात आली आहे. लोणार सरोवर विकास 


आराखडयअंतर्गत समाविष्ट मंजूर कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याकरिता विविध विभागांतर्गत कामे 
सोपविण्यात आलेली आहेत. नियोजन विभागाकडे दर्शविण्यात आलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता निधीच्या 
वितरणासाठी नियोजन विभागामार्फत स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विभागीय आयुक्त, अमरावती तथा अध्यक्ष, लोणार सरोवर विकास समिती यांच्या अधिपत्याखाली 
“लोणार सरोवर विकास” आराखडा राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष सुरु करण्यास 


शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


WTO PIP ओ-ट॑ 
3842, पर्यटन 
०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा 
१०१-पर्यटन केंद्रे 
(००)(१३) लोणार सरोवर विकास आराखडा 
(३४५२ ३०२१) 
(०१)- वेतन 
(३१)- सहायक अनुदाने 
कार्यक्रम (दत्तमत). 


ATO PATH ओ-१० 

५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च 

०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा 

१०१-पर्यटन केंद्रे 

(००) (१२) लोणार सरोवर विकास आराखडा 
(५४५२ ०१८७) 

(५३) मोठी बांधकामे 
कार्यक्रम (दत्तमत) 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.9०/का.१४४४ 


र हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक:६६/अर्थसंकल्प-१६, 


दि.२.११.२०२२ अन्वये व महालेखापाल यांच्याकडील अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक:सं.ख.वि./चा- 


१/नियोजन विभाग/यूओआर-८१/२०२२-२३/४७३, दिनांक ३.१०.२०२२ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥१0११59॥॥89.090९.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२११०७११५२०२२७१६ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MILIND RAGHUNATH > 
KULKARNI re SONA 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

) वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) विभागीय आयुक्त, अमरावती तथा अध्यक्ष, लोणार विकास समिती. 

) 

) 

) 

) 


AD 


CC ६४३५ 


ल 


पु 


जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलढाणा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

महसूल व वन विभाग, कार्यासन/फ-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) प्रधान सचिव, नियोजन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती, का.१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


xn 


S 


८ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


